RNI No. MAHBIL / 2009/31748 
Reg. No. MCS /174 / 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक २] 


सोमवार , जानेवारी १८ , २०१६ / पौष २८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक २ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयुएम . २०१५ / प्र.क्र .३५५ / नवि- १७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ च्या कलम ३ च्या पोट -कलम ३( अ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने सातारा - देवळाई नगरपरिषद , जि . औरंगाबादच्या हद्दीतील क्षेत्राचा 
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या बृहत नागरी क्षेत्रामध्ये समावेश करण्याबाबत क्र . औमपा. २०१५ / प्र . क्र . १२ / नवि- २४ , दिनांक १४ मे २०१५ अन्वये 
अधिसूचना निर्गमित केली आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, सदर दिनांक १४ मे २०१५ च्या अधिसूचनेस उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे आवाहन देण्यात आलेहोते ; 

आणि, ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ च्या न्यायनिर्णयानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक 
अधिनियम , १९६५ च्या नियम ६( ३ ) नुसार सातारा - देवळाई नगरपरिषदेचे अस्तित्व रद्द केल्याशिवाय , सदर दिनांक १४ मे २०१५ ची अधिसूचना 
अंमलात येऊ शकत नाही ; 

आणि, ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्र . एमयुएम . २०१५ /प्र.क्र . ३५५/ नवि-१७, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५अन्वये , 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियम , १९६५ च्या नियम ६ (१) / ( ड ) नुसार सातारा- देवळाई नगरपरिषद , 
जिल्हा औरंगाबादचे अस्तित्व रद्द करणेबाबतचा आपला इरादा घोषित केला आहे ; 

आणि , ज्या अर्थी, उक्त उद्घोषणेला अनुलक्षून प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियम , १९६५ च्या कलम ६(१)/ (ड ) नुसार सातारा- देवळाई 
नगरपरिषदेचे अस्तित्व रद्द केल्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करणे इष्ट वाटते ; 

___ त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६(१)/( ड) तसेच प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
सोबतच्या अनुसूची अ मध्ये विनिर्दिष्ट कलेले क्षेत्र हे सातारा- देवळाई नगरपरिषदेत खालील क्षेत्र असल्याचेरद्द केलेल्या घोषणा करीत आहे . 


भाग एक - अ - ( म .उ.वि .) - २- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी १८ , २०१६ / पौष २८ , शके १९३७ 

अनुसूची - “ अ ” 

( नगरपरिषद क्षेत्र म्हणून बंद करावयाच्या क्षेत्राचा तपशील ) 
मौजे सातारा -महसुली गावाचे( गट क्र . १२० ते १२७ वगळून ) सर्व गट म्हणजे गट क्र . १ ते ११९ व गट क्र . १२८ ते ३५६ व गावठाण . 
मौजे देवळाई महसुली गावातील हद्दीतील गट नं . १ ते १४५ व गावठाण . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


A1TT 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी १८, २०१६ / पौष २८, शके १९३७ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 4th Floor , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th January 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No . MUM 2015 / C . R 355 /UD - 17 . - Whereas , by the Government Notification , Urban 
Development Deparment, No. AUMP/ 2015 / C . R . 12 /UD - 24 , dated the 14th May 2015 , issued in 
exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Corporations Act (LIX of 1949), the Government ofMaharashtra has altered the limits 
of the Municipal Corporation of the City of Aurangabad , by including the area of Satara -Deolai, 
Municipal Council , in the Aurangabad District ; 

And Whereas, the said notification dated the 14th May 2015 was challenged before the 
Aurangabad Bench of the High Court of Judicature at Bombay ; 

And Whereas, the Hon ble High Court has vide its Judgment and Order dated the 31st August 
2015 , has directed that the said notification dated the 14th May 2015 shall not have effect till the 
notification under section 6 read with section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) is issued ; 

And Whereas , by the Government Proclamation , Urban Development Department , No. MUM 
2015 / C . R 355 /UD - 17 , dated the 8th October , 2015 , theGovernment ofMaharashtra has announced 
its intention to issue a notification in pursuance of the provisions of clause ( d ) of sub - section ( 1 ) 
of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), with a view to declare that the whole of the Municipal area of 
Satara -Deolai in Aurangabad District shall cease to be Municipal area ; 

And Whereas , after considering the objections and suggestions received pursuant to the 
said Proclamation issued in this behalf, the Government of Maharashtra considers it expedient 
to issue a notification under clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), with a view 
to declare that the whole of the Municipal area of the Satara -Deolai in the Aurangabad District 
shall cease to be a smaller urban area and shall also cease to be a smaller urban area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 
6 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ) and of all other power enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby declares that the local area as specified in the Schedule ‘ A ’ appended hereto , comprising 
the Satara -Deolai Municipal Council in the Aurangabad District, shall cease to be a Municipal 
area and shall also cease to be a smaller urban area . 

SCHEDULE “ A ” 
(Description of the local areas which shall cease to be a municipal area ) 
Entire Revenue Village Satara ( excluding Gut Nos . 120 to 127 ) having all Guts i. e . Gut No. 1 
to 119 and 128 to 356 and Gaothan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


